माझी वसुंधरा अभियान 3.0 अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
पांचगणी गिरिस्थान नगरपरिषद, पांचगणी 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (20)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: 
(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 
तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 
प्रस्तावना : 
माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
2. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत पांचगणी गिरिस्थान 
नगरपरिषदेला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०३.५० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
३,५८,७१,७६८.०० (रुपये तीन कोटी अठ्ठावन्न लक्ष एकाहत्तर हजार सात]शे अडुसष्ट फक्त) किंमतीचा सविस्तर 
प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, पांचगणी गिरिस्थान नगरपरिषद यांनी शहर अभियंता, सांगली मिरज कुपवाड 
शहर महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन सादर केला आहे. पांचगणी गिरिस्थान नगरपरिषदेने सादर 
केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (20)/ तां.क.१ 


सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, पांचगणी गिरिस्थान सादर केलेल्या एकूण रू. ३,५८,७१,७६८.०० (रुपये 
तीन कोटी अठ्ठावन्न लक्ष एकाहत्तर हजार सातशे अडुसष्ट फक्त) किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील 
कामांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात 
येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


२. wel वशार्ती 
१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा पांचगणी गिरिस्थान नगरपरिषद 
राहील. 
२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 
३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 
४) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 
५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 
३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत पांचगणी गिरिस्थान नगरपरिषदेस “नगरपरिषद व नगर पंचायत-१५ हजार 
पेक्षा कमी लोकसंख्या” गटात राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी रू. ०२.०० कोटी व भूमी थीमॅटिक क्षेत्रातील 
उच्चतम कामगिरीसाठी ०१.५० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. सदर बक्षिसाची एकूण रक्‍कम रू. ०३.५० 
कोटी एवढी आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. ०१.७५ कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला 
आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त परिच्छेद-१ प्रमाणे 
शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने पांचगणी गिरिस्थान नगरपरिषदेस बक्षिस रकमेचा उर्वरित 
रु. ०१.७५ कोटी (रुपये एक कोटी पंचाहत्तर लक्ष फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण 
मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९२४४५९१०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 

RYA KA N T DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473dF7e9287 3ee7ac8c2F7c49ac520 
61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3A94A 1 F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946 
087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 19:33:51 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (20)/ तां.क.१ 


) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 
) जिल्हाधिकारी, सातारा 

) मुख्याधिकारी, पांचगणी गिरिस्थान नगरपरिषद , पांचगणी 
१० निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (20)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (20)/ तां.क.१, 


दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप या च्या 
करण्यात आलेली रक्‍कम (रू.) 

a 2 3 
Development of dense plantation on open spaces 

हिं | 48,42, 829.00 
around table land periphery 
Development of dense plantation on open spaces at 

Q swacha bharat point and sanjeevn naka to on wheels 96,62, &38.00 
amusement park 
Development of dense plantation on open spaces at 

३ २२,७७,२३४.०० 
Sidney point periphery 

| 8 Sanjeevan at garden of development naka 2€,44,3§2.00 
Development of butterfly garden near water supply tank 

4 ३४,४३,६७०.०० 
on table land road 
Development of plants nursery at municipal council 

६ ६,०३,४२४.०० 
garden 

| oO Development of plants nursery at municipal office G03, 828.00 
Development of rainwater harvesting percolation pits at 

८ १८,६९,९०५.०० 
various places within municipal area 
Development of solar rooftop and on grid system at 

९ municipal shopping Centre and municipal garden 39, 88,383.00 
(Capacity-20kwp) 

१० Providing net-metering for existing §3kw solar system 20,33,8§0.00 
Providing solar benches at various places within 

शि १२,६९,९८८.०० 
municipal council area 
Providing solar trees at various places within municipal 2 

१२ | १३,९२,६१२.०० 
council area 
Providing hybrid solar street light at various places 

93 3&,09,89§.00 
within municipal council area 
Development of electric vehicle charger station at 

शं | २८,९१,६७५.०० 
various places within municipal council area 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (20)/ तां.क.१ 


out under Majhi Vasundhara ३.० 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप 
करण्यात आलेली रक्‍कम (रू.) 
aia 2 3 
Proposed various IEC programs & events tobe carried 
१५ २०, ६५,०००.०० 


एकूण 


३,५८,७१,७६८.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


